उप सचिव संवर्गातील अधिकाऱ्यांना 
एस-२७ हा निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः निश्रेप- १३२३/प्र.क्र.१२७/प्रशा-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ जुले, २०२४. 


संदर्भ : १. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.वेपुर ११२१/प्र.क्र.४/सेवा-९, दि.१३.०२.२०२३. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. निपानि-२०२३/प्र.क्र.१३/कार्या.१२, दि.२८.०३.२०२३. 


प्रस्तावना : 


वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये, राज्य वेतन सुधारणा समिती, २०१७ च्या अहवाल 


खंड-२ मधील शिफारशीनुसार, गट-अ मधील वेतनस्तर एस-२० व त्यापुढील संवर्गाच्या पदोन्नती मधील कुंठीतता 


दूर करण्यासाठी या सवंर्गांतील अधिकाऱ्यांना निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


तसेच, संदर्भ क्र.२ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये, “We ap मधील वेतनस्तर एस-२० व 


त्यापुढील संवर्गाना निवडश्रेणी वेतनस्तर मंजूर करण्याबाबतची कार्यपध्दती व पात्रतेच्या अटी निश्चित करण्यात 


आल्या आहेत. यानुसार मंत्रालयीन विभागातील उप सचिव, गट-अ (वेतनस्तर एस-२५ : रू.७८८००-२०९२००) या 


संवर्गातील २५% पात्र अधिकाऱ्यांना दि.२८.०३.२०२३ पासून वेतनस्तर एस-२७ (वेतनश्रेणी रू.१२३१००-२१५९००) 


हा निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


आदेश : 


२. मंत्रालयीन विभागातील खालील अधिकाऱ्यांना (वेतनस्तर एस-२५ : रू.७८८००-२०९२००) स्तंभ क्र.५ 


मध्ये दर्शविलेल्या दिनांकास वेतनस्तर एस-२७ (रू.१२३१००-२१५९००) हा निवडश्रेणी वेतनस्तर लागू करण्यात 
येत आहे. 


क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम | प्रवर्ग कार्यरत विभाग एस-२७ हा 
निवडश्रेणी वेतनस्तर 

लागू करण्यात 

आलेला दिनांक 
| 9 | 2 3 a ee ५ 
१ | श्रीमती । वर्षा मुंजाजी भरोसे सह सचिव । अ.जा. ग्राम विकास विभाग २८.०३.२०२३ 
2 श्री सुभाष हणमंत उमराणीकर | सह सचिव | खुला महसूल व वन विभाग २८.०३.२०२३ 

(प्रतिनि-परीक्षा नियंत्रक व 
सह सचिव, महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोग, 
बेलापूर) 


शासन आदेडा क्रमांकः निश्रेप- १३२३/प्र.क्र.१२७/प्रशा-१ 
क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम | प्रवर्ग कार्यरत विभाग एस-२७ हा 
निवडश्रेणी वेतनस्तर 
लागू करण्यात 
आलेला दिनांक 
za २ ३ |: __ | दु 
३ श्री कालू गोन्या वळवी सह सचिव | अ.ज. ग्राम विकास विभाग २८.०३.२०२३ 
४ श्री संतोष पुनमचंद UTS «=| सह सचिव | अ.ज. | सहकार, पणन व वस्रोद्योग " २८.०३.२०२३ 
विभाग 
५ श्री टिकाराम वामनराव करपते | सह सचिव | अ.ज. | शालेय शिक्षणव क्रौडा २८.०३.२०२३ 
विभाग 
६ श्री विजेसिंग फत्तेसिंग वसावे | सह सचिव | अ.ज. | आदिवासी विकास विभाग २८.०३.२०२३ 
७ श्री मनोज दत्तात्रय जाधव सह सचिव | अ.ज. कौशल्य, रोजगार, २८.०३.२०२३ 
उद्योजकता व नाविन्यता 
विभाग 
८ श्री प्रकाश बबन सुरवसे सह सचिव | अ.ज. | वैद्यकोय शिक्षण व औषधी २८.०३.२०२३ 
(से.नि.-३१.०५.२०२४) द्रव्ये विभाग 
९ श्री श्यामलाल रडत्या चौरे सह सचिव | अ.ज. | सामान्य प्रशासन विभाग २८.०३.२०२३ 
(प्रतिनि-सह सचिव, राज्य 
माहिती आयोग, मुंबई) 
१० | att विलास रामदास ठाकूर सह सचिव | अ.ज. | महिलाव बाल विकास २८.०३.२०२३ 
विभाग 
११ | श्री प्रशांत पुंडलिक बडगेरी सह सचिव | खुला | उद्योग, ऊर्जा, कामगार व २८.०३.२०२३ 
खनिकर्म विभाग 
१२ श्री केलास मधुकर बधान सह सचिव | इमाव नगर विकास विभाग २८.०३.२०२३ 
(प्रतिनि-प्रादेशिक 
विभागीय चौकशी 
अधिकारी, कोकण) 
१३ | श्रीमती | गीता राहुल कुलकर्णी सह सचिव | खुला । सामान्य प्रशासन विभाग २८.०३.२०२३ 
१४ श्री अजित सोपानराव देशमुख | सह सचिव | खुला महसूल व वन विभाग २८.०३.२०२३ 
१५ श्री श्रीनिवास जगन्नाथ शास्त्री । सह सचिव | खुला कौशल्य, रोजगार, २८.०३.२०२३ 
उद्योजकता व नाविन्यता 
विभाग 
१६ श्री रमेश मुरारी मनाळे सह सचिव | खुला गृह विभाग २८.०३.२०२३ 
(प्रतिनि-अतिरिक्‍त 


आयुक्‍त, वसई-विरार 
महानगरपालिका, विरार) 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः निश्रेप- १३२३/प्र.क्र.१२७/प्रशा-१ 


क्र. अधिकाऱ्यांचे नांव पदनाम | प्रवर्ग कार्यरत विभाग एस-२७ हा 
निवडश्रेणी वेतनस्तर 
लागू करण्यात 
आलेला दिनांक 

१ | २ ३ |. eee दु 

१७ | श्री मच्छिद्रनाथ रंगनाथ शोळके | सह सचिव | खुला | आदिवासी विकास विभाग २८.०३.२०२३ 

१८ | att विजय कारभारी चौधरी सह सचिव | इमाव नगर विकास विभाग २८.०३.२०२३ 

१९ श्री उध्दव रभाजी दहिफळे सह सचिव | भ.ज.ड जलसंपदा विभाग २८.०३.२०२३ 

२० | डॉ श्रीकांत लक्ष्मणराव | सह सचिव | इमाव | उद्योग, ऊर्जा, कामगार व २८.०३.२०२३ 
पुलकुंडवार खनिकर्म विभाग 

२१ | श्रीमती | विद्या रामप्पा हम्पय्या सह सचिव | खुला नगर विकास विभाग २८.०३.२०२३ 

२२ श्री नारायण श्रीकृष्ण कराड | उपसचिव | भ.ज.ड | उद्योग, ऊर्जा, कामगार व २८.०३.२०२३ 

खनिकर्म विभाग 

२३ श्री युवराज बयाजी अजेटराव | उपसचिव | अ.जा. | मृद व जलसंधारण विभाग २८.०३.२०२३ 

२४ श्री सुनिल बाबुराव तुंबारे उप सचिव | भ.ज.ब गृहनिर्माण विभाग २८.०३.२०२३ 

24 श्री शंकर त्र्यंबक जाधव उप सचिव | अ.ज. | deta शिक्षण व औषधी २८.०३.२०२३ 

द्रव्ये विभाग 

२६ | श्रीमती | उज्ज्वला संतोष दांडेकर | उपसचिव | खुला | पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य २८.०३.२०२३ 
(से.नि.-३१.१२.२०२३) विभाग 

२७ श्री सुरेंद्र प्रल्हाद चानकर उपसचिव | खुला | वैद्यकौय शिक्षण व औषधी २८.०३.२०२३ 
(से.नि.-३१.०३.२०२३) द्रव्ये विभाग 

२८ | att पंडित खंडेराव जाधव उप सचिव | विजा-अ ग्राम विकास विभाग ०१.०४.२०२२३ 

२. वरील अधिकाऱ्यांची वेतननिश्चिती ही त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून, महाराष्ट्र नागरी सेवा 


(वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ११(४) नुसार करण्यात यावी. 


३. 


सदर अधिकाऱ्यांना एस-२७ (वेतनश्रेणी रू. १२३१००-२१५९००) 


हा निवडश्रेणी वेतनस्तर खालील 


अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) सदर निवडश्रेणी वेतनस्तर मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 


क्र.२८३०६/२०१७, कक्ष अधिकारी संवर्गाच्या ज्येष्ठतेबाबत मा.उच्च न्यायालयाने पारीत केलेल्या 


दि.०६.०८.२०१८ रोजीच्या आदेशाबाबत मा.सर्वोच्च न्यायालयात असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 


क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात 
येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः निश्रेप- १३२३/प्र.क्र.१२७/प्रशा-१ 


आ) सदर निवडश्रेणी वेतनस्तर हा, मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट पिटीशन 
क्र.3३१०/२०२१ व रिट पिटीशन क्र.३३११/२०२१ यामधील आय.ए.क्र.१८५४/२०२१ व १८५५/२०२१ 
तसेच रिट पिटीशन क्र.३३१२/२०२१ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७३११८३०३८५७०७ हा आहे. सदर आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN SAHADEO PARAB 
Date: 2024.07.31 18:45:50 +05'30' 


(ग. स. परब) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मुख्यमंत्र्यांचे अ.मु.स./प्र.स./सचिव. 

२. अ.मु.स. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

3. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 
४. आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, बृहन्मुंबई खंडपीठ, मुंबई. 

५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, बेलापूर. 

६. प्रादेशिक चौकशी अधिकारी, कोकण विभाग, कोकण. 

७. आयुक्‍त, वसई-विरार महानगरपालिका, विरार. 

८. सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग. 

९. संबंधित अधिकारी (विभाग/कार्यालयामार्फतो. 

१०. निवडनस्ती प्रजञा-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


